महापार ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन 
अहवाल प्रणालीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीपीपी-०११८/प्र.क्र.३८/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ एप्रिळ, २०१८ 


संदर्भ - शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सीएफआर- 
१२११/प्र.क्र.१३/तेरा, दिनांक १५.१२.२०१७ 


शासन निर्णय :- 

महापार (Maha PAR) या ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्याच्या प्रणालीत सन 
२०१७-१८ पासून सर्व गट "अ" आणि गट "ब" (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन 
अहवाल ऑनलाईन पध्दतीने प्रस्तावित आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन शासन परिपत्रक, सामान्य 
प्रशासन विभाग, दिनांक १५.१२.२०१७ अन्वये, या महापार प्रणालीत कार्यमूल्यमापन अहवाल 
नोंदविण्यासाठी संबंधित सेवेतील गट "अ" आणि गट "ब" (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांसाठी त्यासेवेचे 
नियंत्रण करणारे सह सचिव / उप सचिव यांना "समन्वय अधिकारी" तसेच संवर्ग नियंत्रण अधिकारी 
(Cadre Controlling Authority) म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे संबंधित सेवेचे 
नियंत्रण करणाऱ्या मंत्रालयातील संबंधित कार्यासनाचे अवर सचिव / कक्ष अधिकारी यांना "माहिती 
व्यवस्थापक" (EMD Manager) घोषित करण्यात आले आहेत. या शासन परिपत्रकान्वये समन्वय 
अधिकाऱ्यांवर काही जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. त्यामधील मुख्य जबाबदारी म्हणजे, 
अतिरिक्‍त परिरक्षकांसाठी विभागीय / प्रादेशिक स्तरावर एका प्राथमिक परिरक्षकांची (Primary 
Custodian) नियुक्‍ती करणे. संबंधित सेवेतील गट "अ" आणि गट "ब" (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांचे 
"कोषागार / उपकोषागार निहाय किंवा कार्यालय निहाय युनिट" [Organization Unit 
(01) ]निश्चित करणे. तसेच प्रत्येक ou तील अधिकाऱ्यांचे (अधिकाऱ्यांच्या संख्येनुसार) 
कार्यमूल्यमापन अहवाल तयार करणेसाठी एका अतिरिक्‍त परिरक्षकाची (Alternate Custodian) 
नियुक्‍ती करणे ही आहे. 
२. त्यानुसार संचालक, अभियोग संचालनालय व त्या अधिनस्त कार्यालयांकरिता पुढीलप्रमाणे, 
Organization Unit (OU) निश्चित करण्यात येत असून, प्रत्येक OU तील अधिकाऱ्यांचे 
(अधिकाऱ्यांच्या संख्येनुसार) कार्यमूल्यमापन अहवाल तयार करणेसाठी अतिरिक्‍त परिरक्षकाची 
(Alternate Custodian) व प्राथमिक परिरक्षकांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. | Organization Unit (OU) । अतिरिक्‍त परिरक्षकाची | प्राथमिक परिरक्षक 
(Alternate Custodian) (Primary Custodian) 
a अभियोग संचालनालय, | संचालनालयातील आस्थापना | सहाय्यक «Mae व 
मुंबई हाताळणारे प्रशासकीय | सरकारी अभियोक्ता 
अधिकारी 
२ विभागीय मुख्यालय, मुंबई । सहाय्यक संचालक व| उपसंचालक, विभागीय 
सरकारी अभियोक्ता, मुंबई  । मुख्यालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०११८/प्र.क्र.३८/पोल-१० 


३" विभागीय मुख्यालय, पुणे । सहाय्यक संचालक व] उपसंचालक, विभागीय 
सरकारी अभियोक्ता, पुणे मुख्यालय, पुणे 
४ विभागीय मुख्यालय, | सहाय्यक संचालक व | उपसंचालक, विभागीय 
नाशिक सरकारी अभियोक्ता, नाशिक | मुख्यालय, नाशिक 
५ विभागीय मुख्यालय, | सहाय्यक संचालक व | उपसंचालक, विभागीय 
औरंगाबाद सरकारी अभियोक्ता, | मुख्यालय, औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
६ विभागीय मुख्यालय, | सहाय्यक संचालक व | उपसंचालक, विभागीय 
अमरावती सरकारी अभियोक्ता, | मुख्यालय, अमरावती 
अमरावती 
७ विभागीय मुख्यालय, नागपूर | सहाय्यक संचालक व | उपसंचालक, विभागीय 
सरकारी अभियोक्ता, नागपूर | मुख्यालय, नागपूर 


३. महापार प्रणालीमध्ये विविध स्तरावर कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
संदर्भाधीन शासन परिपत्रक, दिनांक १५ डिसेंबर, २०१७ च्या सोबत परिशिष्ट "फ" मध्ये दर्शविण्यात 
आल्या आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त परिरक्षकांनी कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. 
8. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक. २०१८०४०५१६४१२७१२२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


‘ h A aa S Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D | Nn e S 7 p p aj | a S t e 2.5.4.20=a49495d0d4b31e36ff1d612a85453ca984b74e28fd6 
f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji Saste 
Date: 2018.04.05 16:42:18 +05'30' 


(दिनेश आ.सस्ते) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, 

महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, खेतान भवन, ५ वा 

मजला, सदनिका क्रमांक ८, जे. टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई. 

२. सर्व उपसंचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 

३. सर्व सहाय्यक संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 

४. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

६. निवड नस्ती/पोळल - १०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


